सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या 
कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६६/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०२.११.२०२१ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६६/आस्था-१, दि.२१.०९.२०२१ 
शासन परिपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक 
३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक 
29.08.2029 रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. शासन परिपत्रक दि.२१.०९.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीस अनुसरुन श्री.सु.अ.वांढेकर, 
डॉ.आर.जी.गाडगे व श्री.प्रशांत नवघरे यांची निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, 2029 मधीळ तरतूदीस अनुसरुन सदर निवेदनांचे निराकरण करण्यात आलेले आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित 
असून सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ 
मधील तरतूदीस अनुसरुन मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या 
कालावधीची दिनांक 09.09.2029 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-ब” प्रमाणे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये 
बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल करण्यात येतील. 


४. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१११०२१२५५३४०२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dnamal 


Vikram Nivrutti DN: CN = Vikram Nivrutti Dhamal, C = IN, 5 = 
Maharashtra, O = Government Of 
सोबत: पेपते-ब. Dhamal Date 2021-1102 13:07 50 00880" 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


Cc “७ A WO 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (ब) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 


4 


मार्ग 


पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
सेवानिवृत्त 
पदोन्नत / सेवानिवृत्त 


पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
सेवानिवृत्त 
पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
पदौोन्नत 


सेवानिवृत्त 
कड 
sel. एस. देशपांडे पदौोन्नत /सेवानिवृत्त 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (ब) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 


मार्ग वर्ष) 


po ie त 
१९ श्री.अनिलकुमार पदोन्नती । ३०-१०-१९६३ | अ.जा. | 9¢-04-2094 | १८-०५-२०१५ | ३१-१०-२०२१ | ए. एम. आय. ई. पदोन्नत 
बी.गायकवाड 


सेवानिवृत्त 


सेवानिवृत्त 
एम.टेक. पदौोन्नत / सेवानिवृत्त 
(स्ट्रक्चरल) / 
पी.एच.डी. 


Ta TANG a 


रू a 
र 
र 


३१ श्री.व्ही.आर. पदोन्नती । २५-०१-१९६० | खुला ०३-१०-२०१६ | ०३-१०-२०१६ | ३१-०१-२०१८ एम. टेक. सेवानिवृत्त 
बनगिनवार (EFA) 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 
नियम ३ (२) (ब) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग 


सचे 


पदोन्नती । १२-०५-१९६५ मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
१८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 
श्री.सदाशिव शंकरराव | पदोन्नती | ०१-०६-१९६७ २१-०७-२०१८ -ड. मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
साळुंखे १८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 
श्री.खंडेराव तुकाराम पदोन्नती | ०२-०१-१९६६ २१-०७-२०१८ | ३१-०१-२०२४ -ड. मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
पाटील १८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 
श्री. सुधाकर पदोन्नती | ०५-१२-१९६५ २३-०७-२०१८ | २१-०७-२०१८ | ३१-१२-२०२३ . टेक. (स्था) | मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
सुखदेवराव मुरादे १८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 
श्री.श्रीनिवास रंगनाथ पदोन्नती | ११-०७-१९६७ | भ.ज. (ड) | २१-०७-२०१८ । २१-०७-२०१८ | ३१-०७-२०२५ मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
कातकडे १८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. ६६ /आस्था-१, दिनांक 02/99/2029 चे सहपत्र "प्रपत्र- ब" 
संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 

मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (ब) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 


0. __ 0. क. rte ee की hs ee el 
.पद्याकर ०२-१०-१९६४ | खुला २५-०७-२०१८ | २१-०७-२०१८ | ३१-१०-२०२२ .इ.(स्था) | मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
१८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


०४-०७-२०१९ | २१-०७-२०१८ | ३१-०३-२०२६ शासन आदेशा क्र. पीओजी १३२०/ 
(स्ट्रक्चरल प्र.क्र.४४/ सेवा-१, 
दि.०२.०८.२०२१ अन्वये श्री.दशापुते 
यांना दि.२१.०७.२०१८ हा मुख्य 
अभियंता (स्था.) पदावरील 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यात 
आलेला आहे. 


श्री.देलीप दगडू ०१-०७-१९६५ . | 0१-०८-२०१८ | २१-०७-२०१८ | ३०-०६-२०२३ एम. ई. मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
उर्कीडे (Environment) | १८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


श्री.प्रकाश किसन २७-०८-१९६३ | अ.जा. | २१-०७-२०१८ | ०३-०६-२०१९ | ३१-०८-२०२१ श्री.दशपुते यांना मानीव दिनांक 
इंगोले दिल्यामुळे श्री.इंगोले यांचे स्थान 
सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीत 

निश्चित करण्यात येत आहे. 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (ब) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग वर्ष) 
a a 


७... 1100 |e | ५-0 


श्री बालू दामोदर ठेग २०-०६-१९६१ | खुला ०३-०६-२०१९ | ०३-०६-२०१९ | ३०-०६-२०१९ मुख्य अभियंता पदावर सन २०१८- 


१९ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 
श्री.लक्ष्मीकांत ०१-०१-१९६२ १४-०९-२०१९ | १४-०९-२०१९ | ३१-१२-२०१९ मुख्य अभियंता पदावर सन २०१८- 
श्रीधरराव जोशी १९ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


१५-१२-२०२० | १५-१२-२०२० | ३१-०७-२०२१ | एम.इ.(स्था) | मुख्य अभियंता पदावर सन २०१८- 
१९ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


श्री.चंद्रकांत भागवत २३-०७-१९६३ 
पाटील 


श्री.सतिश तुकाराम ०३-०३-१९६८ | खुला १७-०९-२०२० | १५-१२-२०२० | ३१-०३-२०२६ श्री.कोळीकर यांना निवडसूचीच्या 
कोळीकर क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


नियम 3 (२) (ब) 
नुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


शासकीय संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील । (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 


नियुक्तीचा वर्ष) 
मार्ग 


प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 


श्री.चंद्रकांत परशुराम पदोन्नत ०१-०४-१९६५ खुला ३१-१२-२०२० १९-१२-२०२० | ३१-०३-२०२३ 
जावळे 


श्री.विकास पंढरीनाथ पदोन्नत १४-०१-१९६८ । खुला १९-१२-२०२० १९-१२-२०२० | ३१-०१-२०२६ एम.ई.(स्था) 
रामगुडे 
| 

पाटील 


श्री.जावळे यांना निवडसूचीच्या 
क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


श्री.रामगुडे यांना निवडसूचीच्या 
क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


श्री.पाटील यांना निवडसूचीच्या 
क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


